प्रस्तावना:- 
राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा 


नगरोत्थान महाभियान अंबरनाथ 
शहराच्या चिखलोली उद्ववावरील पाणी 
पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.४११/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०२४ 


, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


., नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.3२८/नवि-३३, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 


., नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३२, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०७, 


दिनांक २९ जून,२०२२. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो-२०२३/प्र.क्र.२१३/नवि-३३, 


दिनांक १२ एप्रिल, 2023. 


., नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो २०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-३३, 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो २०२४/प्र.क्र.२३३/नवि-३३, 


दिनांक २८ मार्च, २०२४. 


, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो २०१८/प्र.क्र.५००/नवि-२३३>, 


दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८. 


. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांचे तांत्रिक मंजूरी आदेशा 


क्रमांक मजीप्रा/मु.अ. ठाणे/तांशा-१/२७६६, दिनांक २१ डिसेंबर, २०२३. 


१०.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र. नपप्रसं/नगरोत्थान/अंबरनाथ नप. पा. 


पु./प्र.क्र./२०२४/का.७/४१५९, दिनांक १५ जुले, २०२४. 


११.नगरोत्थान महाभियानांतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या दिनांक १६ 


जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये नगरोत्थान 


महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४११/नवि-३३ 


०२. नगरोत्थान अभियानांतर्गत अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यानच्या 
कालावधीमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संदर्भाधीन क्रमांक ०९ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांनी सुधारित तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक १६ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार 
संदर्भाधीन क्रमांक ८ अन्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करून संदर्भाधीन क्रमांक 
९ अन्वये देण्यात आलेल्या सुधारित तांत्रिक मान्यतेनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
०१. अंबरनाथ पाणी पुरवठा प्रकल्पाबाबतचा संदर्भाधीन क्रमांक ८ अन्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय 


मान्यता या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. परिणामी, नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 
सादर करण्यात आलेल्या अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्प संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या आणि मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग 
यांनी दिनांक २१ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुधारित तांत्रिक मान्यतेमधील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून खाळील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


Sr. No. Description Amount (Rs.) 
1 Rising height of existing Chikhloli dam (with MIDC charges) 408124624 
Providing Lowering Laying and jointing 500 mm dia gravity main from dam 
2 outlet to inlet chamber 3439451 
3 Providing & constructing WTP of capacity 7.20 MLD at Chikhloli 24923591 
4 Providing lowering Laying and jointing rising mains for Navre Nagar ESR 33384511 
5 Designing Providing and constructing R.C.C. ESR 15724851 
| 6 | Raw water / Pure water pumping machinery at WTP Chikhloli 15160737 
4 Providing & constructing Compound wall at WTP Chikhloli & various 1474288 
ESR's 
| 8 | Total (SR. No 2 to 7) 94107429 
i 9__| deduct pipe cost 21223000 
10 Net cost 72884429 
11 Upto date expenditure Except pipe cost 
A) Raising dam height including GST 70000000 
B) A/T B1/72 for 2019-20 excluding GST 8400000 
12 Total excluding pipe 78400000 
13 Balance work 
A) Raising dam height including GST 328309000 
B) A/T B1/72 for 2019-20 excluding GST 45598000 
14 Add 12% GST on work done 1008000 
15 Add 18% GST on balance work 8207640 
16 Total GST 9215640 
17 Total cost including GST (1+9+10+16) 511447693 
Total 511447693 
Say Rs. 51.14 Cr. 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी - शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १८ महिने 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४११/नवि-३३ 


०२. अंबरनाथ नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 


०३. 


3) 


महाराष्ट्र जीवन 
नागरी स्थानिक ets, | Sid शासनामार्फत एकूण | प्राधिकरणाने उभारावयाचा 
अ.क्र. | स्वराज्य संस्थेचे ste विगत अनुज्ञेय अनुदान (वाढीव एकूण हिस्सा 
नाव शर प्रकल्प किमतीच्या ८५%) | (वाढीव प्रकल्प किंमतीच्या 
१५%) 
ex 2 3 3 दु 
रु. ५१.१४ रु. ४०.३५९ रु. १०.७८१ 
क अंबरनाथ कोटी कोटी कोटी 
नगरपरिषद (रु.२०.०४* | (रु. I3.324**+ १७.०३४6* | (रु. ७.७७५"--३.००६१* 
कोटी) कोटी) कोटी) 


* मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांच्या दिनांक २१ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या सुधारित 
तांत्रिक मान्यतेनुसार वाढीव प्रकल्प किंमत. 

**दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर वित्तीय आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय हिस्सा. 

***वाढीव प्रकल्प किंमतीसाठी या अभियानाच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर 
वित्तीय आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय हिस्सा. 


संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयानुसार अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


. अंबरनाथ शहराच्या चिखलोली उद्धव पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी TASS सर्वसाधारण कार्यान्वयन 


यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहील व धरणाची उंची वाढविण्याचे काम हे पूर्ण ठेव 
तत्वावर जलसंपदा विभागाकडून करून घ्यावे. जलसंपदा विभागाने सदर काम विहित केलेल्या 
कालमर्यादेत पूर्ण करावे. उर्वरित उपांगांचे कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात 
यावे व संदर्भाधीन क्रमांक ८ मधील शासन निर्णयातील उर्वरीत अटी व शर्ती कायम कायम ठेवण्यात 
येत आहेत. 


., सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 


पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


३. या अभियानाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६ मधील शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचे पाळन करावे. 
४. संदर्भाधीन क्रमांक ८ मधील शासन निर्णयातील उर्वरित अटी व शार्ती ह्या कायम राहतील. 


9) 


सुधारणांची पूर्तता :- नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन निर्णयानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खालीलप्रमाणे सुधारणा राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


. विभागाने विकसित केलेल्या महायुलबी प्रणाळीचा अंगीकार करुन अथवा सदर प्रणालीशी नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या वापरात असलेल्या संगणकीय प्रणालीचे एकात्मिकिकरण 
(Integration) करुन त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४११/नवि-३३ 


प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु नोंद सुधारण्याची १०० % अंमलबजावणी करणे इ. बाबी 


बंधनकारक राहतील. 


. उचित वापरकर्ता Bow लागू करुन किमान एकूण मागणीच्या ८०% वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


क) 


क) 


ड) 


ड्‌ 


, अंबरनाथ नगरपरिषदेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन उचितरित्या 


करणे बंधनकारक राहील. 


. अंबरनाथ नगरपरिषदेने कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतीसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण करावे. 


निधी वितरणाची कार्यपद्धती :- 


सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरणाची कार्यपद्धती ही या अभियानाच्या कार्यपद्धतीनुसार 
असेल. 


प्रकल्पाचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


“नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी 
शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणे पैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी 
टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहील, तसेच 
प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आव्यक राहील, तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा 
निधी वितरीत केला जाईल. 


प्रकल्पासाठी आव्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


. “नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 


त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासनमान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर प्रचलित 


नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात यावी, तसेच शासनाच्या 
विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवऱ्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 


प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत व नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून 
होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


पृष्ठ६पैकी४ 


3) 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४११/नवि-३३ 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 


संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार 
नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 


केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदवर बंधनकारक राहील. 


इतर बंधनकारक अटीव शर्ती :- 


. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 


किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान 
उपलब्ध केले जाणार नाही. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शा्तींची पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक पाणी आरक्षण, स्वहिऱ्याची तरतूद, 


आवड्यक परवानग्या घेण्याची व प्रकल्पातील सर्व उपांगाच्या जागा नगरपरिषदेच्या नावावर व 
ताब्यात असल्याची खातरजमा करूनच प्रकल्प अंमळबजावणीबाबतची पुढील कार्यवाही करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०८२६१८३६१०११२५ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT 
CHANDRAKANT 


ANDGE MNT ANDGE 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४११/नवि-३३ 


११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


विभागीय आयुक्त, ठाणे. 
जिल्हाधिकारी, ठाणे. 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग. 


जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 
मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ. 
निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ६पैकी६ 


